महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: म.वि.वि.-१२२६/प्र.क्र.१४४/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२२ 
विषय :- कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या 
भुसंपादनासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र. १४४/२८-अ ,दि.९ मे,२०१८. 

२. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी.-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८-अ, दि.१०.१२.२०१८. 

३. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी.-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८-अ, दि.१६.०३.२०१९. 

४. शासन ज्ञापन क्र.बीयुडी.-१६१९/प्र.क्र.५११/२८-अ, दि.२१.०९.२०१९. 

५. शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र. १४४/२८-अ ,दि.११ मार्च,२०२०. 

६. शासन ज्ञापन क्र.म.वि.वि.-१२२६/प्र.क्र.१४४/२८-अ,दि.२९.१०.२०२०. 

७.वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-अर्थसं.२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

८.महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे अ.शा. पत्र क्र. म.वि.वि.कं. 

२०१७/प्र.क्र.१३८/भुसं/१२०२, दि.२८.०१.२०२२. 
शासन ज्ञापन :- 
राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४, ३१- सहायक अनुदाने खाली 

निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 
२. कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी शासन निर्णय दि.९ मे,२०१८ अन्वये ५.८१ हे.आर जमिनीचे 
संपादनासाठी रु.२५.०० कोटी खर्चास व १०.९३ हे. वन जमीनीच्या निर्वनीकरणासाठी रु.२.०० कोटी व शासन 
निर्णय दि.११.०३.२०२० अन्वये ६४ एकर भूसंपादनासाठी रु.२६.०० कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी एकूण रु.५३.०० कोटी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता आहे. कोल्हापूर 
विमानतळासाठी शासनामार्फत आतापर्यंत संदर्भ क्र.२,क्र.३, क्र.४ व क्र.६च्या शासन ज्ञापनां अन्वये रु.२७.०० कोटी 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
३. वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अधिन राहून सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ खाली कोल्हापूर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी रु.२६.०० कोटी निधी वितरणास व 
खर्चास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने कोल्हापूर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी रु.२६.०० कोटी 
निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरित 
करण्यात येत आहे. 
योजनेचे नाव- - मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर). 


(रक्‍कम रुपयात) 
बाब क्र. सन २०२१-२२ ची सन २०२१-२२ चा सन २०२१-२२ मध्ये । आता वितरीत करावयाची 
मूळ अर्थसंकल्पिय सुधारित अंदाज वितरि करण्यात | रक्‍कम 
तरतूद आलेली रक्‍कम 
कोल्हापूर येथील ३००,००,००,००० १८०,००,००,००० शिंगा २६,००,००,००० 
विमानतळच्या 
भुसंपादनासाठी 
एकूण ३००,००,००,००० १८०,००,००,००० fF le 2§,00,00,000 


(एकूण अक्षरी रक्‍कम रुपये सव्वीस कोटी फक्त) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः म.वि.वि.-१२२६/प्र.क्र.१४४/२८-अ 


४. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने 
घ्यावी. तसेच, खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३९/२०२२/व्यय-४, दि.१५.०३.२०२२ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०३२११२१०३१९५०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Mahesh Kisan 


avha seins i 
ate: 2022.0: 05'30' 


(महेश वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महाळेखापाल,( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


eon GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


